RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ६८ ( २ )]] 


शनिवार , नोव्हेंबर ३० , २०१ ९ / अग्रहायण ९, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २,किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक १३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, रायगड अलिबाग यांजकडून 


वाचले : 


- 


. 


( १ ) मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ मधील कलम ११५ व ११६ . 
( २ ) शासन, गृह विभागाकडील अधिसूचना क्र . एमव्हीए ०५८ ९ / सीआर- १०६१-टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० . 
( ३ ) कार्यकारी अभियंता ( रा.म.), म.रा.र.वि.महामंडळ , मुंबई यांचेकडील पत्र क्र.रा.म.२०१ ९ / ०२/ उ.अ-७/ 

सी.आर.नं .११ / अभियांत्रिकी/ ४३०५ ,दिनांक १ जुलै २०१ ९. 
( ४ ) या कार्यालयाकडील अधिसूचना प्रसिद्ध क्र.गृह / एमएजी-१/ जड वाह.बंदी वाकण -पाली - खोपोली/ २०१९ , 

दिनांक १२ जुलै २०१९ . 
( ५ ) कार्यकारी अभियंता ( रा.म.), म.रा.र.वि.महामंडळ , मुंबई यांचेकडील पत्र क्र.रा.म .२०१९ /०२/ उ.अ-७ / 

सी.आर.नं .११/ अभियांत्रिकी / ५११७, दिनांक ८ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ६ ) या कार्यालयाकडील अधिसूचना प्रसिद्ध क्र.गृह / एमएजी-१/ जड वाह.बंदी वाकण- पाली- खोपोली / २०१ ९ , 

दिनांक ९ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ७ ) कार्यकारी अभियंता ( रा.म. ), म.रा.र.वि.महामंडळ , मुंबई यांचेकडील पत्र क्र.रा.म.२०१९/ ०२ /उ.अ-७ / 

सी.आर.नं .११ / अभियांत्रिकी / ६०३४ , दिनांक २४ सप्टेंबर २०१९ . 
( ८ ) कार्यकारी अभियंता ( रा.म.), म.रा.र.वि.महामंडळ , मुंबई यांचेकडील पत्र क्र.रा.म.२०१९ / ०२/ उ.अ-७ / 

सी.आर.नं .११ / अभियांत्रिकी / ६५४९ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९ . 
( ९ ) या कार्यालयाकडील अधिसूचना प्रसिद्ध क्र.गृह / एमएजी-१ / जड वाह.बंदी वाकण-पाली- खोपोली / २०१ ९ , 

दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१९ . 
( १०) कार्यकारी अभियंता ( रा.म.), म.रा.र.वि.महामंडळ , मुंबई यांचेकडील पत्र क्र.रा.म.२०१ ९ / ०२/ उ.अ -७ / 

सी.आर.नं .११ / अभियांत्रिकी / ७१५२,दिनांक २० नोव्हेंबर २०१ ९. 
( ११ ) या कार्यालयाकडील मंजूर टिपणी दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१९ . 


. 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) १३२–१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३०, २०१९ / अग्रहायण ९, शके १९ ४१ 


जड वाहतूक बंदी अधिसूचना 
क्रमांक गृह / एमएजी -१ / जड वाह.बंदी वाकण -पाली- खोपोली/ २०१९. ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता ( रा.म. ), म.रा.र.वि.महामंडळ , मुंबई 
यांनी उपोद्घातातील अ.क्र . ३, ५ व ८ कडील पत्रान्वये वाकण-पाली- खोपोली रस्त्यावरील अवजड वाहतूक बंद करून, मुंबई गोवा राष्ट्रीय 
महामार्गाहून पेण खोपोली मार्गाहून वळविणेबाबत केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अनुक्रमे उपोद्घातातील अ.क्र . ४ , ६ व ९ 
रोजीच्या अधिसूचनेन्वये सदर अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १ महाकरिता वाकण -पाली- खोपोली रस्त्यावरील अवजड वाहतूक बंद करून, सदर 
वाहतूक मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाहून वाकण -पेण- खोपोली मार्गे वळविण्याचे आदेश जारी करण्यात आलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता ( रा.म. ), म.रा.र.वि.महामंडळ , मुंबई यांचेकडील उपोद्घातातील अ.क्र .१० रायगड जिल्ह्यातील अति 
पर्जन्यवृष्टीमुळे काही ठिकाणी रस्ते क्षतीग्रस्त झाले असून, विषयांकित काम प्रगतीत असल्याने, ठिकठिकाणी तात्पुरते वळण रस्ते (Temporary 
Diversion) दिलेले आहेत. सदर बांधकामादरम्यान परिसरातील विविध कंपन्याद्वारे प्राप्त निवेदनास अनुसरून २० MT ( Metric Tones) पर्यंतची 
अवजड वाहतूक सुरू ठेवण्यास परवानगी देऊ शकतो, तसेच सदर रस्त्यावरील पाली पुल जुना व जीर्ण असल्यामुळे, वाहतुकीसाठी कोंडी होऊ 
नये तसेच सदर मार्गावरील पाली, जांभुळपाडा व बागुलपाडा पुलाची पुनर्बाधणीचे काम सुरू करावयाचे असल्याने सदरचे अवजड वाहतूक बंदी 
अधिसूचना क्रमशः पुढील ६ महिन्यांकरिता वाढविण्यात यावी असे या कार्यालयास कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता ( रा.म.), म.रा.र.वि.महामंडळ , मुंबई यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार जिल्ह्यात झालेल्या अति 
पर्जन्यवृष्टीमुळे व पुलावरून होणाऱ्या जाणाऱ्या अतिअवजड वाहतुकीमुळे पुल क्षतीग्रस्त झाल्यास होणारी कोणतीही दुर्घटना टाळण्याच्या दृष्टीने , 
तसेच जांभुळपाडा व बागुलपाडा पुलाची पुनर्बाधणीचे काम सुरू होणार असल्याने वाकण -पाली- खोपोली रस्त्यावरील २० MT ( Metric Tones) 
पर्यंतची अवजड वाहतूक सुरू ठेऊन त्यावरील सर्व प्रकारची अवजड वाहतूक बंद करून, सदर वाहतूक मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरून वाकण 
पेण - खोपोली मार्गे वळविणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , डॉ . विजय सुर्यवंशी, जिल्हादंडाधिकारी, रायगड उपोद्घातातील अ. क्र . १ व २ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून ६ महाकरिता वाकण-पाली खोपोली रस्त्यावरील २० MT ( Metric Tones) पर्यंतची अवजड 
वाहतूक सुरू ठेऊन त्यावरील सर्व प्रकारची अवजड वाहतूक बंद करून, सदर वाहतूक मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरून वाकण -पेण- खोपोली मार्गे 
वळविण्याचे आदेश जारी करीत आहे . 


~ 


~ 


डॉ . विजय सुर्यवंशी, 
जिल्हादंडाधिकारी , 


रायगड, 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


रायगड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


